RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ११ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी २४ , २०१६/ फाल्गुन ५, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

नवी मुंबई महानगरपालिका 
( नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ६ मार्च २०१२ रोजी पारित केलेला ठराव क्र . ११६९ अन्वये सूचना ) 

सूचना 

क्रमांक नमुंमपा/ नरवि / ससंनर / ११३४ / २०१६ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( महाराष्ट्र-३७ वा) ( यापुढे उक्त अधिनियम 
असे निर्देशिलेला ) चे कलम ११३ पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाच्या नगरविकास , सार्वजनिक 
आरोग्य व गृहनिर्माण विभागाची अधिसूचना क्रमांक आरपीबी.११७१ /१८१२४/ I. डब्ल्यू., दिनांक २० मार्च १९ ७१ द्वारे , त्यात नमूद करण्यात 
आलेले क्षेत्र हे नवीमुंबई या नवनगराचे क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख — उक्त क्षेत्र 

उक्त क्षेत्र म्हणून असा केलेला आहे.) म्हणून घोषित 
केले असून सिटी इण्डस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि . (सिडको) उक्त क्षेत्रासाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त 
केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रासाठी सिडकोने तयार करून शासनास सादर केलेल्या संरचनात्मक आराखडयाच्या ( Structure Plan ) 
स्वरुपात असलेल्या प्रारुप विकास योजनेस (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त ‘ विकास योजना म्हणून असा केलेला आहे.) शासनाने नगरविकास 
व सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक आरपीबी. ११७५ / ६३५/ नवि -५, दिनांक १८ जानेवारी १९८० द्वारे मंजुरीदिली आहे ; आणि 
अशी मंजुरी दिलेली नवी मुंबई नवनगर क्षेत्राची विकास योजना दिनांक १ मार्च १९ ८० पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४९ चे कलम ३ नुसार व शासन अधिसूचना क्रमांक एनबीसी. १०९१/ १४० / 
सीआर-१४ / यूडी-२०, दिनांक १७ डिसेंबर १९९१ द्वारे , त्यामध्ये नमूद केलेल्या ४४ महसुली गावांच्या क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेची 
स्थापना करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा केलेला आहे) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका 
क्षेत्रातील एकूण ४४ गावांपैकी २९ गावे ही उक्त विकास योजनेअंतर्गत तर उर्वरित १५ गावे ही मंजूर मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट 
आहेत 

आणि ज्याअर्थी,मंजूर मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या १५ गावांपैकी अडवली- भूतावली हे एक गाव वगळता उर्वरित 
१४ गांवे शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्रमांक एनएमसी-११२००० /सीआर-५४ / ०४/ युडी-२८ , दिनांक ८ जून २००७ अन्वये नवी 
मुंबई महानगरपालिका हद्दीतून वगळलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाचे शासन आदेश क्रमांक एनएमसी. १६ ९ २/ ११८७ /सीआर-१३८ / ९ ४/ युडी -२४ ,दिनांक १५ डिसेंबर 
१९९ ४ व आदेश क्र . टीपीबी-४३०६ / २९ ६४ / सीआर -१७६ / ८/ युडी -११, दिनांक २ ९ जुलै २००८ द्वारे त्यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील वाशी, सानपाडा, नेरुळ , बेलापूर ( सी.बी.डी), कोपरखैरणे,ऐरोली व घणसोली या विकसित नोडमधील 
महसुली गावातील क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करून उक्त अधिनियमाचेप्रकरण क्र . ३ व ४ 
( कलम २१ ते ५८ ) खालील अधिकार प्राप्त झाले आहेत ; 


, 


. 


भाग दोन – १६-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी २४, २०१६ / फाल्गुन ५ , शके १ ९ ३७ 


“ 


आणि ज्याअर्थी भूखंड क्र . ०२, सेक्टर क्र . २६ , नेरुळ हा १५५०० चौ.मी. क्षेत्राचा भूखंड (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त भूखंड ” असा 
केलेला आहे .) सिडकोने थिम पार्क (Theme Park ) या वापरासाठी दि . ३० नोव्हेंबर २००७ रोजी नवी मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित 
केलेला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणी/ विनंतीनुसार मालमत्ता विभागाने उक्त भूखंडाच्या वापरात अर्थात “ थिम पार्क ” ऐवजी 

खेळाचे मैदान ” असा बदल करणेबाबत विनंती केलेली आहे. कारण या परिसरात खेळाचे मैदान उपलब्ध नाही. व या भूखंडाच्या दक्षिणेस 
असलेला लगतचा भूखंड देखील “ चिल्ड्रेन पार्क " म्हणून 

विकसित करण्यात येत आहे. ( क्षेत्र अंदाजे ११४१६८.१५ चौ.मी. ) सबब 
महानगरपालिकेच्या दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ च्या मा . महासभेत उक्त भूखंडाचा वापर हा “ थिम पार्क " ऐवजी “ खेळाचे मैदान ” म्हणून 
करण्याबाबत ठराव क्र . ८५० अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर ठरावास अनुसरून “ थिम पार्क ” साठी असलेला उक्त भूखंड 
“ खेळाचे मैदान ” म्हणून प्रस्तावित करण्यात येत आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख 

येत आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा केलेला आहे ). 
आणि त्याअर्थी, उक्त फेरबदलाबाबत मा . महासभेने पारित केलेल्या उक्त ठरावानुसार वापर बदल प्रस्तावित करण्यात येत असून 
प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा सहाय्यक संचालक, नगररचना, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . 

नवी मुंबई महानगरपालिका या प्रस्तावित फेरबदलासंबंधात जनतेकडून लेखी स्वरुपात हरकती व सूचना मागवित आहे. ही सूचना 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यापेक्षा उशीराची नसेल अशा मुदतीत, कोणत्याही हरकती / सूचना सहायक संचालक , 
नगररचना विभाग, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवीन मुख्यालय, दुसरा मजला, भूखंड क्र . ०१, किल्ले गांवठाण जवळ, पामबीच जंक्शन, सेक्टर 
क्र . १५ ए, सी.बी.डी. बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ यांचेकडे पाठविणेत याव्यात . 


. 


दिनेश वाघमारे , 


नवी मुंबई, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आयुक्त , 
नवी मुंबई महानगरपालिका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी २४, २०१६ / फाल्गुन ५, शके १९ ३७ 


NAVI MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION 
(Notice Published as per the Corporation Resolution No. 1169, dated 6th March 2012 ) 


Notice 


Whereas, the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by sub- section 
( 1) of Section 113 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) has designated site for New Town of Navi 
Mumbai (hereinafter referred to as the “ said area ”) vide Urban Development and Public Health 
Departments Notification No.RPB - 1171/ 18124 /I.W ., dated 20th March 1971 and City Industrial 
Development Corporation Limited (CIDCO ) , was appointed as a “New Town Development 
Authority” for the said area ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development and Public Health 
Department s Notification No.RPB - 1175 /635 /UD -5 , dated 18th January 1980 has sanctioned the 
Draft Development Plan (DP ) in the form of structure plan , which was prepared and submitted by 
CIDCO for the said area which was came into force with effect from 1st March 1980 ; 

And whereas, Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC ) has been constituted by 
Government vide Urban Development Department s (UDD ) Notification No.NBC / 1091/ 140 /CR 
14 / 91 /UD - 20 , dated 17th December 1991 in exercise of the powers vested under section 3 of the 
Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 ( hereinafter referred to as the “ said Municipal 
Corporation Act ” ) for the local areas of 44 Revenue Villages specified therein . Out of these 44 
villages , which was included in NMMC s limit , 29 Revenue Villages are comprising of sanctioned 
DP of Navi Mumbai and other remaining 15 villages are comprising of sanctioned Regional Plan 
( hereinafter referred to as the “ said Regional Plan ” ) of Mumbai Metropolitan Region (MMR) ; 

And whereas, the Government vide UDD s Notification No.NMC - 112000/CR54 /04 /UD - 28 , dated 
8th June 2007 has altered the limits of NMMC thereby excluded the areas of 14 Revenue Villages 
out of the said Regional Plan and retained only one village i.e. Adivali- Bhutavli within the 
jurisdiction of NMMC out of the total 15 villages comprising of said Regional Plan within the limit 
of Mumbai Metropolitan Region (MMR ) ; 

And whereas , in exercise of the powers vested under section 154 of said Act, the Government 
vide UDD s Memorandum bearing No. NMMC 1692 / 1187/CR - 138 /91/UD 24 , dated 15th December 
1994 and Order No. TPB 4306 /2964/CR - 176 /8 /UD - 11, dated 29th July 2008 has delegated the powers 
of Planning Authority to NMMC with respect to chapter 3 and 4 of said Act for the developed nodes 
of Vashi-Sanpada, Nerul, Belapur-CBD , Airoli, Koperkhairane and Ghansoli within the jurisdiction 
of NMMC ; 

And whereas, the General Body of NMMC, in its meeting held on 26th August 2014 has 
resolved to change the use of Plot No.02 , Sector 26 , Nerul admeasuring 15500 Sq. m . from Theme 
Park to Play Ground ’ ( hereinafter referred to as the “ Proposed Modification ”) vide Corporation 
Resolution No. 850 (hereinafter referred to as the “ Said Resolution ” ); 

And Whereas Plot No. 02, Sector 26 , Nerul area admeasuring 15500 Sq.m.(hereinafter referred 
to “ Said Plot") has been handed over by CIDCO to NMMC on dated 30th November 2007 for 
Theme Park . Looking to the request made by Local Representative , the Estate Department of 
NMMC has also requested for change of use of “ Said Plot ”) since there is no Play Ground in this 
area and the adjoining plot admeasuring about 114168.15 Sq.m. is also being developed as 

Children Park ” . 


CG 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, फेब्रुवारी २४, २०१६ / फाल्गुन ५ , शके १ ९ ३७ 


And now therefore , it is hereby proposed that the use of said plot is being changed to Play 
Ground and the plan showing the proposed modification is also available in the office of Assistant 
Director of Town Planning, Navi Mumbai Municipal Corporation . The NMMC hereby published 
the said modification for inviting suggestion /objection from the General Public so as to reach to 

Official Gazette. 
The objection /suggestion shall be forwarded to the Assistant Director of Town Planning , Town 
Planning Department , Navi Mumbai Municipal Corporation , Head Quarter , Plot No. 01, Near 
Kille Gaonthan , Palm Beach Junction , Sector No. 15A , C.B.D , Belapur , Navi Mumbai 400 614 . 


Navi Mumbai, 
Date : 23rd February 2016 . 


DINESH WAGHMARE , 

Municipal Commissioner , 
Navi Mumbai Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


